सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्य ई-गव्हर्नन्स 
कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देणे आणि या 
कार्यक्रमाकरिता रु. १० कोटी निधी वितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, Ma, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. STS -०६२१/प्र.क्र. ९३/१४-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ०८ जूले, २०२१ 
संदर्भ :-9) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र ४८/अर्थ-३, दिनांक ६/०४/२०२१. 
२) संचालक, आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. कृआ/संप्र/ई-गव्हर्नन्स/ ३४५१२७८२/ 
१६३७२/२०२१, दिनांक २१/०५/२०२१. 
प्रस्तावना :- 
कृषि व पदुम विभागाचे (खुद्द), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 
संगणकीयदृष्ट्या बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. कृषि 
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग (खुद्द) व कृषि आयुक्‍तालयामार्फत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत 
विविध उपक्रम राबविण्यात येतात, तसेच विविध उपक्रमांचे नियोजन करण्यात येते. सदर योजनेंतर्गत राज्य 
शासनातर्फे दरवर्षी ठराविक रक्‍कम मंजूर करण्यात येते व सदर मंजूर झाळेली रक्‍कम कृषि विभाग (खुद्द) तसेच कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांना विभागून वितरीत करण्यात येते. 
ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजनांतर्गत योजना असून सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये सदर योजनेसाठी 
(३४५१ २७८२) एकूण रुपये २५ कोटी अर्थसंकल्पित केले असून वित्त विभागाने सन २०२१-२२ मध्ये राज्य ई-गव्हर्नन्स 
कार्यक्रम राबविण्यासाठी आतापर्यंत रु.१० कोटी निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. 


सन २०२१-२२ मध्ये रु.१० कोटी रकमेच्या मर्यादेत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची तसेच त्याकरिता १० कोटी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालयीन कार्यालयांचे व कृषि आयुक्तालय, पुणे व अधिनस्त विविध कार्यालयांचे 
संगणकीयदृष्टया बळकटीकरण करण्यासाठी “राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम” ही राज्य योजना राबविण्यात येत 
असून सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये रु. १० कोटी रकमेच्या मर्यादेत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सन २०२१-२२ मध्ये ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रथम टप्प्यात रु. Io कोटी (रुपये 
दहा कोटी फक्त) निधी कृषि विभाग (खुद्द), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय व कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत 
करण्यात येत आहे. सदर निधी पुढील बाबींसाठी खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह -०६२१/प्र.क्र. ९३/१४-ओ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कार्यलय व बाब वितरीत निधी 
अ. | मंत्रालय स्तर (कृषि व पदुम विभाग खुद्द) 
१. | मा. राज्यमंत्री कार्यालयासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगकरिताचे हार्डवेअर व इतर अनुषंगिक ९.०० 
बाबींचे देयके अदा करणे. 
ब | आयुक्तालय स्तर 
ष्‌ . | कृषि विभाग अंतर्गत कार्यरत सात अँप्लीकेडान्स (कृषि विभागाचे संकेतस्थळ, महाकृषी, क्रॉपसॅप, १८०.२८ 
क्रॉपवॉच, ई-सॉईल ३.०, ई-ठिबक, महारेन) व्यवस्थापनासाठी महा आयटी मुंबई यांना आगाऊ 
सेवाशुल्क अदा करणे. 
२. | सॉफ्टवेअर विकास अंतर्गत e-parwana संगणक प्रणाली विकसन अंतर्गत eter करिता २.५७ 
आव्यक सेवाशुल्क महा आयटी मुंबई यांना अदा करणे. 
३. | महा-अँग्रीटेक प्रकल्पांतर्गत सन २०२१-२२ मधील प्रकल्प व्यवस्थापन अंतर्गत अँग्रीआयटी सेल २३४.३१ 
मधील तांत्रिक मनुष्यबळ चे आगाऊ सेवाशुल्क महा आयटी मुंबई यांना अदा करणे 
४. | महा-अँग्रीटेक प्रकल्पांतर्गत जिओ पोर्टल, मोबाइल अप्लीकेशन, अन्य प्रणालीसोबत इंटिग्रेशन ३५.३३ 
करणेबाबत सेवाशुल्क महा आयटी मुंबई यांना अदा करणे 
५ | महा-अँग्रीटेक प्रकल्प अंतर्गत सन २०२१-२२ मधील क्लाऊड SANE साठी सेवाशुल्क १३६.२० 
अदा करणे 
६ | हार्डवेअर (संगणक, Mex, सर्व्हर, युपीएस, टोल फ्री व्यवस्था, हार्डवेअरची देखभाल व दुरूस्ती) ५२.०० 
AMC/FMS व मनुष्यबळ व्यवस्थापन करिता आगाऊ सेवाशुल्क महा-आयटी मुंबई यांना अदा 
करणे 
७. | हार्डवेअर खरेदी (डेस्कटॉप, प्रिंटर, सर्व्हर, युपीएस व बॅटरी, टॅबलेट, स्कॅनर, इन्व्हर्टर, ३०.०० 
Precision cooling system, Cable, Printer cartage/Tonner refilling, printers पार्टस, 
दुरूस्ती व नव्याने खरेदी, Pen drive, Hard disk इ. 
८ | कनेक्टिव्हिटी-आयुक्‍्तालय स्तरावरील नेटवर्किंग, बीएसएनएल कनेक्टिव्हिटी आगाऊ देयके, २६.५० 
ब्रॉड बॅण्ड सेवा देणेसाठी Wi-fi Router बाबत देयके, firewall खरेदी, समांतर ASS लाईन 
सुविधा खरेदी व तद्‌नुषंगिक साहित्य खरेदी 
९ | कृषि विभागाचे विकसित आज्ञावली Cloud Platform वर स्थलांतरीत करणेबाबत प्रलंबित देयके ५७.०० 
अदा करणे तसेच नवीन क्लाऊड सेवा खरेदी करणे, क्लाऊड व्यवस्थापन करणे करिता तांत्रिक 
मनुष्यबळ सेवाशुल्क अदा करणे इ. 
हि ० | आयटी सल्लागार व तांत्रिक मनुष्यबळ सेवा १००.०० 
११ | महा-अँग्रीटेक प्रकल्प अंतर्गत MRSAC, Nagpur स्तर १३६.८१ 
एकूण ९९१.०० 
एकूण (अ--ब) १०००.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह -०६२१/प्र.क्र. ९३/१४-ओ 


३. या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाकरिता रु. १० कोटी (रुपये दहा कोटी फक्त) निधी 
वितरीत करण्यात आला असून तो पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२२ करिता अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेल्या तरतुदीतुन खर्ची टाकावा :- 

“मागणी क्र.डी-७ 

३४५१ सचिवालय- आर्थिक सेवा, 

पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 

(०२) योजना 

(०२) (०४) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी 
(कृषि) (३४५१ २७८२),१७ संगणक खर्च 


४. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु. १० कोटी निधीपैकी रु. ९.०० लाख निधी कोषागारातून 
मंत्रालय स्तरावर आहरण व वितरणासाठी अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व उप सचिव (आस्था), कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून, आणि उर्वरित रु. ९९१.०० लाख निधीचे आयुक्‍त (कृषि) 
कार्यालयाकरिता कोषागारातून आहरण व वितरणासाठी आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी व सहाय्यक संचालक (लेखा-१) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १९५/२०२१/व्यय-१, दि. २२/०६/२०२१ अन्वये 
देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ करिता “राज्य ई-गव्हर्नन्स 
कार्यक्रम” या योजनेस अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध झाल्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय 
यथावकाडा निर्गमित करण्यात येईल. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७०८१२१५३०३२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: लक, ० harashtra, 


रि itra, ou=Agriculture and 
Shrikant “m 00032 st-Maharashta, 
5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b 1 bee fff 
aa62085c34db6bfd8c, 
C h a n d r a ka n t A n d g e serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a9 
5f2ac3c192e9c99 1358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2021.07.08 12:22:10 +05'30° 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) अवर सचिव (आस्थापन), कृषि व पदुम विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 
२) मा.मंत्री (कृषि व फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह -०६२१/प्र.क्र. ९३/१४-ओ 


3 
8 


) मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 
) मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 
) सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
६) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
७) अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
) सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०) महालेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 
११) वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१२) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई 
१३) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन ५ वा मजला, मुंबई 
१४) निवडनस्ती (१४-अ कार्यासन) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


